गरिबी निर्मुलनासाठी जपानचा निधी सहाय्यित 
“महाराष्ट्रातील लहान  शोतकऱ्यांना 
बाजारपेठेशी जोडणे” या प्रकल्पावरील सन 
२०१८-१९ मधील निधी दि. ३१.०३.२०१९ पर्यंत 
खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बासप्र-०११९ /प्र.क्र.३ /२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: 99 मार्च, २०१९ 


वाचा :- 

१) प्रकल्प संचालक, आशियाई विकास बँक सहाय्यीत कृषिव्यापार विषयक पायाभूत सुविधा विकास 
गुंतवणूक कार्यक्रम (AIDIP) प्रकल्प यांचे पत्र क्र.जेएफपीआर/जीआययु/१२५०/१८, 
दि.२९.१२.२०१८ 

२) प्रकल्प संचालक, आशियाई विकास बँक सहाय्यीत कृषिव्यापार विषयक पायाभूत सुविधा विकास 
गुंतवणूक कार्यक्रम (AIDIP) प्रकल्प यांचे पत्र क्र.एआयडीआयपी/ पीएमयु/ १२६०/२०१८, 
दि.०५.०१.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

गरिबी निर्मुलनासाठी जपानचा निधी सहाय्थयित “महाराष्ट्रातील लहान शेतकऱयांना बाजारपेठेशी 
जोडणे” हा १०० टक्के अनुदानीत प्रकल्प असून सदर प्रकल्पाची मुदत ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी संपुष्टात 
आली आहे. तथापि, जेएफपीआर प्रकल्प अंतिमत: बंद करण्याची प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी वेतनावरील 
बाबींसाठी खर्च भागविण्यासाठी सन २०१८-१९ मधील वितरीत केलेला निधी दि. 39.03.2098 पर्यंत 
खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

गरिबी निर्मुलनासाठी जपानचा निधी सहाय्यित “महाराष्ट्रातील लहान शेतकऱयांना बाजारपेठेशी 
जोडणे” हा प्रकल्प अंतिमत: बंद करण्याची प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
वितरीत केलेल्या निधीपैकी रु.१७.१९ लाख एवढी रक्‍कम वेतनावरील बाबींकरीता खर्च करण्यासाठी 
खालील अटींच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) सदर प्रकल्पाकडील शिल्लक रक्‍कम रु. १७.१९ लाख ही वेतनावरील बाबीकरिता पुरेशी 
नसल्यास प्रकल्पावरील प्रस्तावित कार्यालयीन खर्च कमी करण्यात यावा. शिल्लक 
रक्कमेपेक्षा जास्त खर्च कोणत्याही परिस्थितीत करण्यात येऊ नये. 

ब) प्रकल्पामधील अपूर्ण कामे विहीत मुदतीत पूर्ण करुन प्रकल्प दि.३१/०३/२०१९ रोजी 
अंतिमत: बंद करण्याची कार्यवाही करण्याची दक्षता प्रकल्प संचालक यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांक. बासप्र-०११ ९/प्र.क्र.३/२१-स दिनांक ११ मार्च, २०१९ 
३. सदर area निर्णय नियोजन विभागाचे अनौसं क्र. ३१६/१४३१ दि ३१.०१.२०१९ व वित्त 


विभागाच्या STARA क्र. १५७/२०१९/व्यय-२ दिनांक 09.03.2098 अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१११५३४११३१०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jayant Baliram Bhoir 
IN: ८ ent of Maharashi 


Jayant = a 


id Textile 


stalCode=400032, st=Maharashtra, 
= 413bd2c105002f2acc67792c593 laf 
b42987d31b0deb6c0181d19c74aa, 

INumber=: 


1 1 J serialNumber=33432a8e2e81dcab0518d2a6ca4faft 
aliram Bhoir = 
Baliral 


}247657527f52bef2a2aa29b2, cn=Jayant 
ire 


\oir 
Date: 2019.03.11 15:38:17 +05'30' 


(जयंत भोईर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (पणन/वित्त/नियोजन), मंत्रालय, मुंबई 
२) प्रकल्प संचालक, आशियाई विकास बँक सहाय्यित कृषिव्यापार विषयक पायाभूत सुविधा विकास 
गुंतवणूक कार्यक्रम (५॥)॥२), पुणे 


३) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

8) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 

4) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
&) कार्यासन अधिकारी (9839), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(9) कार्यासन अधिकारी (व्यय-२) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) निवडनस्ती (२१-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


